संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील 
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता अनुदानाचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ जुले, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/ 

विसयो, दि.२२ एप्रिल, २०२१. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय 
गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी रु.३१५,००,००,०००/- (रुपये Tal 
पंधरा कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू 
योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.६०,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त 
विभागाने वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेसाठी एप्रिळ, २०२१ ते मार्च, २०२२ या कालावधीच्या खर्चासाठी 
मंजूर केलेली रक्‍कम रुपये ६०,००,००,०००/- (रुपये साठ कोटी फक्त) संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी माहे 
जून, २०२१ पर्यंत लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वाटप करुन जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई 
शहर यांचेकडे शिल्लळ असलेली रक्‍कम रु.१७,८५,१४,१६५/- शासनाकडे परत घेण्यात 
येऊन सदर रक्कम या शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / 
मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात 
आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या 
संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) 
वृध्द, दुर्बल व निराधारांना अनुदान, (०१) (०१) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 
(अजाउयो) (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १३४) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महाळेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घाळून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत 
सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३२/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक २२/०४/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर IRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०८१८१९१९१२१८२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal DN: CN = Sunil vithal Ukirade, C= IN, S = 


2 Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
Ukirade Dato: 2021 08.18 18:27-29 +05'30 
(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


०७८ “७ AD -5 


o~ 
wae 
. 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो, दिनांक :- २२ जुलै, २०२१. 
(रक्‍कम रुपयात) 


नियंत्रक अधिकारी 


; वितरीत निधी 
क्रमांक 


3 


) 


मुंबई हहर 
मुंबईउपनगर 


oc] w 


रायगड 


gy fox. [oy 
q 
A 


षु रत्नागिरी 
& सिंधुदूर्ग 

पालघर २४१०९०० 
कोंकण विभाग 
नाशिक ४२५३३०० 
९३४००० 


il 


cal al 
8 


ठ 
द| 


जळगाव 
अहमदनगर 


१२ ६१८५०० 


oO 
awn 


cg! al ale 
S| | oS 
a} 2 
जी प्रव 
op 
ऱ्य 
4 


a 


१४ सोलापूर 


q 


१५ 
१६ 
9 


५४५११०७ 


६०१०२०० 


x 
al 
2 


|| 4) 4 
a} al 
3] 4 
4 


oOo 


कोल्हापूर 


पुणे विभाग 


oO 
>“०0 


२० 
२१ 
२२ 
२३ 


चंद्रपूर 
भंडारा 


gy 
x: 
a 
a> 


31 al) 4) 4 oo) - | og 
a| x] 4 a) 3 
od | | a 
a 

ae 

= 

re Ps A A ae) 
-2 ol} cl -०७|£%। | oc] of] c] <<] x] «| vw] cl ८ | % aw £| se ela S&S a| डी ze) 
7) “| 2D] 210 | wl al “| | So] ES] wl] om] oo] m 216 on S| te A) ८८ oC 51०9८ «a 
a wl Oo] | ml (2 | mo] mm} wl oo] QR] 21 S| “| 0 21% ss > & | S oo A] “७ a) 
an ml! el xo SG] wv] wt] cc] -0 A| 2] of >“ “0 S >? ०८॥ का क्य A 
तर ०।॥ “| wl] el ol sc] m| so] of @] | 5 । 51 ८६ ay | ९ Ss (| ९ o| sc ऱ्2 >०1॥ तै S 
fe) ol of of P| 2 oO] oO} Of Of SG] of} of Of S o| S ठ SG] ९0 | 6 2 0106 ठ 

क्य ठ Oo} of 6| | | of} Of Oo] Of Of] Of S] 0| 0 o| ७ ठ o| 0 Oo] 6 ठ Oo] 6 Oo] 0 


२४ 
२५ 
२६ 
२७ 


pel 


अकोला 


२८ 
२९ 
२९ 
३० 
३१ 
३२  |परभणी 
३३ 
३४ 
३५ «| TER 

३६ |हिंगोली 
औरंगाबाद विभाग 


एकूण 


Gl 


zr oPalalals 
a| a@| 4) S| 3/4] 3 
al 3/4/94 
नत्र 4 + 
al| 8 
ap 
+ 
4 


2309900 


4 
4 
4 


१९९०००० 


4 
3 
ऱ्पं 


७१८२८०० 


३४१०३०० 


३२६४६५०० 
१७८५१४१६ 


